मागणी क्र.- बी-१, “मुख्यलेखाशीर्ष २०५५- 
पोलीस” अंतर्गत अनुदानाचे 
पुनर्विनियोजन. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- एनएएक्स-०३२२/प्र.क्र.५९/विशा-१ ब, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक- २९ मार्च, २०२२. 


वाचा- 
अपर पोलीस महासंचालक (प्रशासन), पोलीस महासंचालक कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे 
पत्र क्र.- पोमसं/३३/७१२५/पुनर्विनियोजन २०२१-२२/२९/२०२१, दि. 22/3/2022. 


शासन निर्णय- 

सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षाकरिता मागणी क्रमांक- बी-१, मुख्य लेखाज्लीर्ष २०५५- पोलीस १०९, 
जिल्हा पोलीस (००) (०१) जिल्हा पोळीस बल १०- कंत्राटी सेवा (२०५५ ०१६८) या उद्दीष्टातून मागणी क्र.- 
बी-१, मुख्य लेखाशीर्ष २०५५- पोलीस ००१, संचालन व प्रशासन (००) (09) पोळीस निरीक्षणालय २० इतर 
प्रजाासकीय खर्च (२०५५ ००१४) या उद्दीष्टांतर्गत रु. ७४,००,०००/- (अक्षरी रुपये चौर्‍्याहत्तर लक्ष फक्त) 
इतके अनुदान सोबतच्या विवरणपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे पुनर्विनियोजन करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. सदर रक्कमेचा विनियोग पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली यांनी जिल्ह्यातील नक्षलवाद्यांना अटक 
करण्याकरिता तसेच नक्षलवाद्यांबाबतची माहिती खबऱ्यांद्वारे गोळा करण्याकरिता व त्या अनुषंगाने 
नक्षलवाद्यांच्या उघड कृत्यास आळा घालण्यासाठी, सदर नक्षलवाद्यांची माहिती देण्याऱ्या नागरिकास 
बक्षीसाची रक्‍कम अदा करण्याकरिता करावा. 
३. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, अनो. संदर्भ क्र. १३५/२०२२/व्यय-७, दि. २८/३/२०२२ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३२९१९२४३६१८२९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by AMAR CHANDRAKANT 
AMAR CHANDRAKANT zaware ” 

DN: CN = AMAR CHANDRAKANT ZAWARE, C 
ZAWA R E = IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, OU = HOME DEPARTMENT 

Date: 2022.03.29 19:28:39 +05'30" 


(अमर चं. झावरे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग. 
प्रत, 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. जिल्हाधिकारी, गडचिरोली. 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएएक्स-०३२२/प्र.क्र.५९/विशा- १ ब, 


३. पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली. 

४. महालेखापाल (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

७. कक्ष अधिकारी (व्यय. ७, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. कक्ष अधिकारी (अर्थसं. १, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. निवडनस्ती (विठा-१ब), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएएक्स-०३२२/प्र.क्र.५९/विशा- १ ब, 


विवरणपत्र 


झासन निर्णय क्रमांक- एनएएक्स- ०३२२/प्र.क्र.५९/विशा- १ ब, दिनांक- २९ मार्च, 2022. 


(रुपये हजारात) 
लेखाशीर्ष उद्दीष्ट पंकल्पितांपुनिर्विनियोजनाची| पुनर्विनियोजना- 
निधी रक्‍कम नंतरची रक्‍कम 
मागणी क्र.- बी-१, २०५५- पोलीस | १०- Hart} ५०००० (-) ७४०० ४२६०० 
१०९, जिल्हा पोलीस सेवा 
(००) (०१ जिल्हा पोलीस बल 
१०- कंत्राटी सेवा (२०५५ ०१६८) 
मागणी क्र.- बी-१, २०५५- पोलीस | २०- इतर १००० (+) ७४०० ८४०० 
००१, संचालन व प्रशासन प्रशासकीय 
(००) (०१) पोलीस निरीक्षणालय २० | खर्च 
इतर प्रशासकीय खर्च (२०५५ 
००१४) 


AMAR CHANDRAKANT हय णार 
विवि ४४०9090530“ 
(अमर चं. झावरे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


